वाचा :- 


प्रस्तावना :- 


प्रशासकीय मान्यता 

विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ शासकीय 
वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व 
रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे केंद्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या 
कंपनीकडून वा तत्सम कंपनीकडून टर्न की 
तत्वावर करुन घेण्याकरीता सदर कंपनीस निधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
ares निर्णय क्रमांक : सीआरसी-२०१८/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: १९ मे, २०१८. 


१. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : पीएमसी-२०१७/ 
१११५/प्र.क्र.४२३(ओ/प्रशा-१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 

२. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : पीएमसी-२०१७/ 
१११५/प्र.क्र.४२३(को)/प्रशा-१ दिनांक ०८.०२.२०१८ 


३. प्रधान महाळेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ख.वि. यांचे पत्र क्रमांक : 
ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण - औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-१४३/ २०१७- 
१८/९८७, दिनांक १४.०३.२०१८. 


मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक ३०.०१.२०१८ रोजीच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 


नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची रुपये २५.०० 
कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीची बांधकामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 


प्रामुख्याने रुग्णालयीन बांधकामाशी संबंधीत NBCC, HLL व HSCC या सार्वजनिक उपक्रम 


असलेल्या कंपन्यांना शासनाच्या पॅनलवर घेऊन यापैकी न्यूनतम देकार असलेल्या कंपनीला किंवा 


अन्य दुसऱ्या कंपन्यांकडून दर मागवून विहीत शासकीय प्रक्रिया पार पाडून सदरहू बांधकामे टर्न की 


तत्वावर करणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक (१) व (२) नुसार 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अशा 


स्वरुपाच्या बांधकामासंबंधी कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी एक नवीन लेखाशीर्ष 


उपलब्ध करुन घेण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१८/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद 
महाविद्यालये व रुग्णालयांची रुपये २५.०० कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीची 
बांधकामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील प्रामुख्याने रुग्णालयीन बांधकामाशी संबंधीत NBCC, 
HLL व HSCC या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपन्यांना शासनाच्या पॅनळवर घेऊन यापैकी 
न्यूनतम देकार असलेल्या कंपनीला किंवा अन्य दुसऱ्या कंपन्यांकडून दर मागवून विहीत शासकीय 
प्रक्रिया पार पाडून सदरहू बांधकामे टर्न की तत्वावर करण्याकरीता निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांना 
बांधकामांसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करुन घेण्याकरीता व प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उद्दिष्टांसह लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मागणी क्रमांक/ एस-०४ S-04 
Demand No. 


मुख्यलेखाशीर्ष/ । ४२१०- वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक | 4210-Capital Outlay on Medical 
Major Head आरोग्य यावरील भांडवली खर्च PPE ea 


उप ०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व | 01- Medical Education, Training 
मुख्यलेखाशीर्ष/ =| संशोधन and Reseach 
Sub Major Head 


गौणशीष/ Minor | 9 ०५- विषम चिकित्सा राज्य | 105-Allopathy under State Plan 
Head योजनांतर्गत योजना 


गट व उप | (00) (43) ]ासकीय | (00) (53) Execution of Specified 

वैद्यकीय . आयुर्वेद Construction Works of 
गटशीर्ष/ Group & /दंत/ महाविद्यालये ओन ललीता (र 
Sub Group | व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे | Ayurved Colleges and Hospitals 
Head केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील | On «Turnkey basis 09 Public 


eee! शते. sarees Sector Undertaking Companies 
सार्वजनिक उपक्रम © under control of Government of 


कंपनीकडून वा तत्सम कंपनीकडून India or other correspondence 
टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत companies on Turnkey basis. 


संगणक संकेतांक/ | ४२१० २६२५ 4210 2625 
CRC Code 
उद्दिष्टे/0७| ects 43- मोठी बांधकामे 53- Major works 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३२५/अर्थ-९/१८,दिनांक २४.०४.२०१८ 

अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने तसेच प्रधान महाळेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ 

ख.वि. यांचे पत्र क्रमांक : ख.वि/चा-१/वेद्यकीय शिक्षण - औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-१४३/ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१८/प्र.क्र.९२/प्रशा-१ 


२०१७-१८/९८७, दिनांक १४.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१९१६५०५३५९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Arun M. sheers. 


ostalCode=400032, 


97b7b2244d66593f50dd7 13da8386091250 
3, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.05.19 17:06:53 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचाळक, आयुष संचालनालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, मुंबई. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालये 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 
उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
उप सचिव (वैसेवा/आयु/शिक्षण/अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


